जि. वर्धा येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता गोदामाची 
दुरुस्ती :- प्रशासकीय मान्यता. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.४८६/२०/३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा -:१) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वर्धा यांचे पत्र 

क्र.अका/निवडणूक/कावि-२९९/२०२०, दि.०४.१२.२०२० 

२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.४८६/२०/३३, 
दि.११.१२.२०२० 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वर्धा यांचे कार्यालयाकडून, महाराष्ट्र राज्य वखार 
महामंडळाकडून दीर्घमुदतीच्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या ईव्हीएम-व्हीव्हीपँट मशीन्सच्या साठवणुकीसाठी 
आवशयक असलेल्या गोदामाच्या दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आलेल्या रु.७१,८०,०००/- इतक्या किमतीच्या 
प्रस्तावास संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि प्रस्तुत प्रशासकीय 
मान्यतेमध्ये RATS स्वतंत्र स्वच्छतागृह व सीसीटीव्ही उपकरणाचा समावेश नव्हता. 
२. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ईव्हीएम साठवणुकीच्या गोदामात स्त्रियांसाठी स्वतंत्र 
स्वच्छतागृह व सीसीटीव्ही उपकरणांचा समावेश असणे आवश्‍यक असल्याने स्त्रियांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह तसेच 
सीसीटीव्ही उपकरणे बसविण्याच्या अनुषंगाने अनुक्रमे रु.५,००,०००/- व रु.८,९४,३७७/- अजा एकुण 
रु.१३,९४,३७७/- इतक्या अतिरिक्त रकमेचे मुख्य अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह असलेले अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी 
व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वर्धा यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये या कार्यालयास सादर केले आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे 
आहे. 


General Abstract 
Sr.No Particulars Amount 
1 Estimated Cost (Toilet Block) (A) 4,27,507.00 
2 Royalty and Testing charges (B) 14,777.00 
CIVIL COST (A+B) 4,42,284.00 
3 Add 12 % for GST 51,301.00 
4 Add 1.0% on Insurance 4,275.00 
5 Add 0.5 % for Contingencies 2138.00 
Grand Total Rs. 4,99,998.00 
Say Rs. 5,00,000.00 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.४८६/२०/३३ 


ABSTRACT 
Sr.No. Name of Work Amount 
1. Estiamte No.706/WAR/2021-22 Prov. 17..1.(0 warehouse to be | 3,28,510.00 
used as store room at MIDC Wardha District Wardha. 
2: Estiamte No.95/WAR/2021-22 Prov. CCTV system for EVM _ | 5,65,868.00 


and VVPAT Godown at Wardha District Wardha. 
Rupees Eight Lakh Ninety Four Thousand Three Hundred | 8,94,378.00 
Seventy Eight Only 


३. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वर्धा यांनी सादर केल्यानुसार वरील दोनही तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे विषयांकित कामाच्या रु.१३,९४,३७८/- (५,००,००० + ८,९४,३७८) (रुपये तेरा लक्ष AMA हजार 
तीनशे अठ्ठयाहत्तर फक्त) इतक्या अतिरिक्‍त रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

0. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँट मशीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (ECI) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे दुरुस्तीचे काम दर्जेदार होईल याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरीता केंद्र 
शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून काम 
लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

8. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

f. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

9. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

h. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

i. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. 
3 अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ अन्वये किरकोळ नागरी बांधकामासाठी रु.१५.०० कोटीपेक्षा कमी किंमत असलेल्या 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.४८६/२०/३३ 


अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम अधिकाऱ्याने तांत्रिक सहमती प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रिय स्तरावरील 
सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता यांचे शिफारशीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार 
उपभोक्ता विभागाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी, असे नमूद केलेले आहे. त्यानुषंगाने गोदाम 
दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास क्षेत्रिय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता 
यांची शिफारस आवश्‍यक आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार प्रस्तुत कामाबाबत सर्व जबाबदारी ही 
संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील. 


४. प्रस्तुत मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभिप्राय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन 
परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
देण्यात येत आहे. 

षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०३१११४९०२५००७ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Abasaheb : 
Atmaram Kawale ण” 
(आ. आ. कवळे) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति -: 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वर्धा 


प्रत, 
१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वर्धा 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू,), 
मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर / मुंबई 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, चंद्रपूर 
कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


& 


es 


one GS —& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


